अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८/का.१४२६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२८/६/२०२२. 


संदर्भ :- (9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.आरओडी-११०५/प्र.१६२/का.१४२६, दि.१८/३/२००६. 
(२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९/६/२०१७. 
(3) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.असांस/प्रमा/आकृतीबंध/२०२०- 
२१/५०६, दिनांक २८/१२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे कामकाज व कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या नियोजनाकरीता 


विश्वासार्ह आकडेवारी गोळा करणे, त्या आकडेवारीचे पृथ:करण व विश्लेषण करून उपयुक्‍त माहिती 
शासनास उपलब्ध करुन देण्यामध्ये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय महत्वाची भूमिका बजावत आहे. 
राज्यातील सर्व सांख्यिकी बाबींशी संबंधित तांत्रिक समन्वयासाठी आणि कार्यक्षम सांख्यिकी प्रणालीच्या 
विकासासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास “नोडल एजन्सी” म्हणून सन २०१३ मध्ये अधिसूचित 
करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत सांख्यिकी विषयाचे महत्व दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, 
त्याचा वापरही वाढला आहे. हे लक्षात घेता, संचालनालयाच्या कामांमध्ये नियमित कामांव्यतिरिक्‍त प्रचंड 
वाढ झाली आहे. 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचा ९५८ पदांचा आकृतीबंध यापूर्वी संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक 
१८/३/२००६ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आला होता. तदृ्‌नंतर कामकाजाच्या 
आवर्यकतेनुसार संचालनालयाने सादर केलेल्या विविध प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सोबतच्या विवरणपत्र-१ 
मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विविध शासन निर्णयांन्वये संचालनालयाकरीता नवीन पदनिर्मिती / पदांचे 
CIMA PAA, इ. बदल करण्यात आले असून, सद्यस्थितीत संचालनालयाकरीता ९९६ पदे मंजूर 
आहेत. 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडील योजना सुलभतेने, कार्यक्षमतेने व परिणामकाररित्या 
राबविण्यासाठी संचालनालयातील सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव संचालनालयाने उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ 
येथील दिनांक २८/१२/२०२१ च्या पत्राद्वारे शासनास सादर केला होता. त्यानुषंगाने अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त 
विभागाच्या उपसमितीसमोर सादर करण्यात आला होता. सदर उपसमितीने दिनांक ७/४/२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीत ८४९ नियमित पदे (yo नवीन पदांसह) व १४७ मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाच्या सेवा अशा एकूण ९९६ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८/का.१४२६, 


सादर करण्याची शिफारस केली. उपसमितीने शिफारस केल्याप्रमाणे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील एकूण ९९६ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २९/४/२०२२ रोजीच्या बैठकीत मंजूर केला आहे. 

उच्चस्तरीय सचिव समितीने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधात मंजूर केलेल्या ५० नवीन पदांमधील, “अपर संचालक” संवर्गातील एका पदाचे ग्रेड वेतन ६ 
व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रुपये ७,६००/- (७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनसंरचना 5-२५ :७८८००-२०९२००) 
इतके असल्याने वित्त विभागाच्या स्थायी निर्देशानुसार, प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुसार नियोजन विभागामार्फत सादर करण्यात आलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाच्या एकत्रित प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 
२२/६/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 

सबब, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या व मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेस अनुलक्षून, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९६ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता 
देण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


१. अर्थव सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर ८४९ नियमित पदे (५० नवीन पदांसह) व 
१४७ मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा, अशा एकूण ९९६ पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. सुधारीत आकृतीबंधातील पदांचा awaits सोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविला आहे. 


२. सुधारीत आकृतीबंधानुसार, माहिती नोंदणीकार या संवर्गाची सर्व १२ पदे व गट-ड संवर्गातील ३८ 
पदे निरसित करण्यात येत आहेत. 


३. प्रशासकीय सोयीसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनाळयातील काही पदांच्या पदनामांत बदल 
करण्यात येत असून, त्याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. पूर्वीचे पदनाम सुधारीत पदनाम 
शि जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी (गट-ब) । उपसंचालक (गट-आओ) 
२ संशोधन सहायक (गट-ब, अराजपत्रित) | सहायक संशोधन अधिकारी (गट-ब, अराजपत्रित) 


४. सुधारीत आकृतीबंधांतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या मुंबई येथील मुख्यालयासाठी मंजूर 
पदांचा तपशील सोबतच्या “परिशिष्ट-ब” प्रमाणे, प्रादेशिक कार्यालयांसाठी मंजूर पदांचा तपशील 
सोबतच्या “परिशिष्ट-क” प्रमाणे व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांसाठी मंजूर पदांचा तपशील सोबतच्या 
“परिशिष्ट-ड” प्रमाणे राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८/का.१४२६, 


५. सुधारीत आकृतीबंधानुसार वाहनचालक आणि गट-ड संवर्गातील बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळाच्या अनुषंगाने, सद्यस्थितीत रिक्‍त असलेली पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यात यावीत आणि 
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेली पदे जशी रिक्‍त होतील तशी बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात यावीत. सदर पदांची 
कामे बाह्ययंत्रणेद्दारे करुन घेताना वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक २७/४/२०२२ मधील तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्र. ओ-९, ३४५४, गणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ०२-सर्वेक्षण 
व सांख्यिकी, ११२-आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी” या मुख्य ळेखाशिर्षाखाली संबंधित उपशिर्षांतर्गत खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्या-त्या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २९/४/२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेनुसार, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०९/व्यय-८, दिनांक १३/६/२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार आणि मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २२/६/२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२८१५३५३४२०१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 


D e e pa k S h | Val | rao DN: CN = Deepak Shivajirao Desai, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 


Desai 0102100050 
(दि. शि. देसाई) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत :- विपरणपत्र-१, परिशिष्ट-अ, ब, क, ड. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन. 


AD 


) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


3 


9८ 


o~ 


4 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 


&, ८:८४ 


८ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८/का.१४२६, 


१०) सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

99) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२) महालेखापाल-१,(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

93) महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


१४)महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१५) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१६)सह संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये, कोकण/ 
नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

१७ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये (सर्वी 

१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये (सवी. 
) 
) 
) 


२१ कक्ष अधिकारी (आ.पु.क./व्यय-८/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
२२) कक्ष अधिकारी,का-१४२१ व का.१४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी 2022/प्र.क्र.8/का.1426 , दिनांक २८/६/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-१ 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय व अधिनस्त कार्यालये 

२००६ च्या | हिंगोली, गोंदिया, मुंबई शहर, Ha षो 

आकृतीबंधा | उपनगर व पालघर - नवनिर्मित 

नुसार मंजूर | जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांसाठी 

'पदांमधील वाढ 


सचालक _ केट यण 
अपर संचालक ऑर ॅॅॅॅलल्लल् कवक 
मुख्य संशोधन शश ९ 


सुधारित 
आकृतीबंधा 
पूर्वीची एकूण 


वाहन चालक या क याला 


१. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः सीएयू-१४०७/प्र.क्र.८६/का-१४२६, दि.३०/०८/२००८ (हिंगोली व गोंदीया) 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएससो - ६५१०/प्र. क्र. १४२/का-१४२६, दि.१७.११.२०१२ (मुंबई शहर व मुंबई 
उपनगर) 

३. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः इएसटी - १०१४/प्र. क्र. १६०/का-१४२६, दि.२६/०८/२०१४ (पालघर) 

४. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः सीएफयु-१४१०/प्र.क्र.८८/का.१४२७, दि.१७ मे, २०१० नुसार प्रादेशिक कार्यालयातील 
पदे उपायुक्‍त नियोजन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी 2022/प्र.क्र.8/का.1426 , दिनांक २८/६/२०२२ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई व अधिनस्त कार्यालये 
सुधारित आकृतीबंधानुसार पदे 
जुन्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे 
वेतन संरचना आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदे 


एकूण मंजूर 


qj 
q 
rig 
al 
a 
al 
gq 
aL 
ab 


q 
wo pat) oe vw wo wo A vw «| ~ 


एस-२९ : १३११००-२१६६०० 
एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
एस-२२ : ६७७००-२०८७०० 


एस-२२ : ६७७००-२०८७०० 


एस-२० : ५६१००-१७७५०० 


vw 
०< 


AU 

an 

mn 
° 


एस-२० : ५६१००-१७७५०० 


एस-१६: ४४९००-१४२४०० 
लेखा अधिकारी एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
ब-राज ।आस्थापना अधिकारी | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 


एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
itera अंधकार [wath ४९८००१३२३० 


लघुलेखक (उच्च 
ब-अराज एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
ब-अराज aie शो एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
अधिकारी 


सहायक संश 
ब-अराज | अधिकारी (संशोधन एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
सहायक) 


मुख्य आरेखक एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 


= = i : i : ° : : : i "i 


= [rer ip mews | CrP Cd dC 
क अनेषक CC ९३४४००0२३४ 
क मातत नोद्णीकर [wre २९७००९२९७1 ९९ |» | ® 
क लिपकर्कलेखक [ura ९९९०००९३२७ ef = if iO 
= व्ह्नचालक | एस: १९३००६३२७० | ww f= f= | 
डा cc ९६६००५२४०७ ९19 
२४ डा निक 7 स्सिश:र००र४ळ दर्शक 
डा रिनिओशिवई एकशे: ९६६००२४ [+p |. [| 
जवा तळा चयव a) 
ae जा आ जा पहल 
डा शिपडफ्लेकसे  एस९:९८०००४७६७ [ea if = | = [| 
ary 


बाहय यंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवा 


XK 
mn 


A A) 
A 


nw 
nw 
i 
nw 
wa 
wo 
wa 
7 


rT 

a 
y Ww] w 

ap 


sat: - 


गट ड 


एकूण बाहय यंत्रणेव 
सेवा 


'एकूण नियमित + बाह्यंत्रणा 


नियोजन विभाग, शासन निणंय क्र. इएसटी 2022/प्र.क्र.28/का.1426, दिनांक २८/६/२०२२ सोबतचे परिशिष्ट-ब 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई 
सुधारित आकृतीबंधानुसार पदे 


वेतनसंरचना सुधारीत आकृतीबंधानुसार पदे 
अ.क्र. | गट 'पदनाम 


me 
a = 
ii = 
a = 
आस्थापना : = 


wo 


अ 
T 
अ 
T 
अ 
अ 


एस: 

Ud. 

Ud. 
वरिष्ठ संशोधन अधिकारी ५४०० _।एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
pol na ie oe १६ 
a as : 2 2) 
woo [RRR ४९2957२ 
४४०5 [RRA ४९८००३२ 


os 
Ee eee J 
fs Seer] 
1. eaee 
Eat 
१800 
१९ 
साख्यको अधिकारी 
wees 
nes 


gq 
x 
g 
g 
g 


टि डि E Ei 
2 


g 
8 
8 


एस- र रश 2 २ 
2 ब- २ 
१ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ४४००  |एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
अराज 
ब- 
ae सहायक लेखा अधिकारी ४४००  ।एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 


ब- 
शड गड Parken 
अराज | ( सहायक) 


ब- 
अराज ख्य आरेखक ¥¥oo 


q- 
अराज 
= 
oe 
रस७:२९७०० ३ 
र 
र रस:६:९२२००-६३२७ 
वाहन चालक एस-६ : १९९००-६३२०० 
aaa 
{G00 
१६० 
{G00 
Re0 
i) 


8 
g 


लघुलेखक (निम्न श्रेणी) ४३०० 


७ 


XK 


a 
an टी 


fo) 


Roo |[एस-३ : १६६००-५२४०० 
आवेष्टक १६००  |एस-३: १६६००-५२४०० 
शिपाइ/पहारेकरी १३०० ।|एस-९: १५०००-४७६०० 
ष्ट 
बाहय 74 UTd घ्यावय Td 


क रसः: १९६७० ६३२०० 
ड रसर ५०००-४७ 


XK 
vw 


«K 
AU 


a ) 


एकूण 


'एकूण पदे-संचालनालय मुख्यालय २२५ ष्ट ३२६ 
| मुख्य कार्यालयासाठी नवीन पदे | अपर संचालक ९१ , सह संचालक १ , संशोधन सहायक १२ 
मुख्य कार्यालयातील निरसित प माहिती नोंदणीकार १२, शिपाई ५ 
मृत J Meal नोदणाोव 


| बाह्ययंत्रणेद्रारे घ्यावयाची सेवा |  बाहनचालक २ व गट ड ४१ AM एकूण ४३ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 


“९८ | A” ALT “/ | “०? | ८०? | “2 wo “we wo 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. Seat २०२२/प्र.क्र.८/का.९४२६, दिनांक २८/६/२०२२ सोबतचे परिशिष्ट-क 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये 
सुधारित आकृतीबंधानुसार पदे 


वेतनश्रेणी प्रादेशिक कार्यालये 


सहाव्या वेतन । सातव्या वेतन 
आयोगानुसार | आयोगानुसार 
ग्रेड पे पे मॅट्रिक्स 


सह संचालक 

एस-१५ : 

१३२३०० 

सहायक संशो एस-१४ : 
अधिकारी (संशोधन ३८६००- 
सहायक) १२२८०० 
एस-१४ : 

लघुलेखक निम्नश्रेणी । ग्रेड पेरू. ४३०० | ३८६००- 
१२२८०० 


एस-७ : 
* 
२१७००-६९१०० 
एस-६ : 
लिपिक टंकलेखक । ग्रेड पे रु. १९०० oo 
१९९००-६२३२०० 


एकूण प्रादेशिक कार्यालये पदसंख्या 


eS ER a 1 ातीराजआरा 
THU WAI कार्यालये पदसंख्या 


सांख्यिकी एस-१० : 
६ सहायक | TIS, २८०० ae 
२९२००-९२३०० 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी 2022/प्र.क्र.8/का.1426, दिनांक २८/६/२०२२ सोबतचे परिशिष्ट-ड 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये 


सुधारित आकृतीबंधानुसार पदे 


जिल्हा सांख्यिकी 
कार्यालय 


सांख्यिकी अधिकारी गट ब 


उप संचालक 
(राजपत्रित) 


ग्रेड पेरु. ४४०० 


ग्रेड पेरु. ५४०० 


सहायक संशोधन अधिकारी गट ब 


पि र अन्वेषक 
(अरापत्रित) (संशोधन सहायक) 


सांख्यिकी सहायक 


ग्रेड पेरु. ४३०० ग्रेड पे रु. २८०० ग्रेड पे रु. २००० 


लिपिक टंकलेखक 


ग्रेड पेरु. १९०० 


एस-२० : ५६१००-१७७५०० एस-१५ : ४१८००-१३२२३०० 


एस-१४ : ३८६००-१२२८०० एस-१० : २९२००-९२३०० एस-७ : २१७००-६९१०० 


एस-६ : १९९००-६२३२०० 


एकूण नियमित पदे 


बाहय यंत्रणेकडून घ्यावयाची सेवा 


वाहन 
चालक 


गट-ड | एकूण 


g मुंबई शहर १ g g g g g g डं 4 ष्‌ 4 g g र 
ee त कसी जनक कक य ठया 3 
3 ठाणे १ g g | oc | g g Ew g ¥ g 4 द | oc | & र | oc | R र 
ces 3 
4 रायगड १ g g g g g डू १ 4 3 | oc | 3 र र २ 
का eee ee ee ल 3 
9 सिंधुदूर्ग g १ g |e | g | oc | g १ २ २ x १ १ १ १ २ २ 
८ पुणे १ g g g g g ¥ g 4 4 | oc | 4 २ २ २ 
Sefer er edie दी | ae 3 
Ro सोलापूर g g g g g g 3 g डू डू ष्‌ २ २ २ 
a 000 sc a a 3 
सांगली g g g g g g 3 g डू 3 ० ३ र र २ 
ततो तक ् न क ा गचतत न त्वा 

१३ नाशिक १ g g १ १ १ x १ ष्‌ ष्‌ | oc | ष्‌ २ २ २ 
1000 0000000000 क क 3 
ay जळगांव g g g | oc | g g | oc | g ¥ g ष्‌ र र x २ | oc | र र 
पळ कढत 3 
१७ अहमदनगर g g g g g g डू १ 4 Xv | oc | डू २ २ र 
00000 wee ewes eee les eet Coes हड 
१८ औरंगाबाद g g g g g १ डू १ 4 र १ ३ र Lc | र १० २ 
ie तत eo ae , 3 
२० हिंगोली g g | oc | g g g g | oc | x डू | oc | g g | oc | R R |e | र 
० क त 3 
२२ परभणी १ g g g g | oc | g 3 १ डू १ १ र g g र 9 र 
२३ नांदेड g g g g g |e | g डू १ 4 र १ ३ g g र ९ R 
र्ड लातूर १ g g g |e | g g 3 र 4 3 |e | 3 g g र ८ R 
२५ उस्मानाबाद foc | १ g g | oc | g g | oc | g 3 g डं १ g र g g R 9 र 


. सांख्यिकी अधिकारी गट ब॒ । सहायक संशोधन अधिकारी गट ब सांख्यिकी का 
उप संचालक se सहायक अन्वेषक लिपिक टंकलेखक 
(राजपत्रित) (अरापत्रित) (संशोधन सहायक) 
= a ट्‌ _ र — एकूण नियमित पदे 
जिल्हा सांख्यिकी ग्रेड पे रु. ५४०० ग्रेड पेरु. ४४०० ग्रेड पे रु. ४३०० ग्रेड पेरु. २८०० ग्रेड पेरु. २००० ग्रेड पेरु. १९०० 
कार्यालय एस-२० : ५६१००-१७७५०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० एस-१० : २९२००-९२३०० एस-७ : २१७००-६९१०० एस-६ : १९९००-६३२०० 


बाहय यंत्रणेकडून घ्यावयाची सेवा 


वाहन 
चालक 


गट-ड | एकूण 


अ ब - राज ब - अराज क क क 
स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण । स्थायी | अस्थायी । एकूण | स्थायी । अस्थायी | एकूण 

२६ अमरावती g g १ g g g % १ 4 ३ 3 g g २ र 
0 00 00000 त : 
RC वाशिम g g १ १ | oc | g g ३ g डड | oc | १ १ १ १ २ २ 
a ee : 
३० यवतमाळ १ g १ g g g % १ 4 ३ 3 g g २ R 
peers pb be pep pe ae aa 
३१ नागपूर १ १ १ १ g g % १ ष्‌ ७ ७ g g र २ 
1m wed Sede eR eee : 
३३ भंडारा १ १ g १ १ १ ३ १ % g १ g १ २ ७ २ 
2 वड oe वडच हड  कड वच ड वज वी : 
३५ गोंदिया र g |e | g g g g | oc | डू डू | oc | g १ | oc | र र | oc | R 
epee १९ "१: : 

नागपूर एकूण द द ष्‌ Lok | द ४ २ द ae | ९० | RR १३ दिंड शड & | ७ | १२ BR १२ 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयासाठी नवीन पदे 


जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी गट अ ३६ 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातील निरसित पदे 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्याबयाची सेवा 


शिपाई ३३ 


वाहन चालक ३६ व गट ड ३६ 


